सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्रा 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


क्र . १२ ] 


सोमवार , दिनांक २३ मार्च २०१५ : चैत्र २ , शके १९३७ 


[किंमत ५ .०० रु .] 


- 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत 


भाग एक - अ औरंगाबाद विभाग 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


जिल्हाधिकारी , परभणी असे जाहीर करतो की , नगरपरिषद , सेलू , 
जि . परभणी येथे उर्वरीत कालावधीसाठी श्री पवन हेमंतराव आडळकर, 
हे उपाध्यक्ष असतील . 


आदेश 


अ.क्र . नगरपरिषदेचे नांव निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 
१ 

२ 


क्र . २०१५/ नपाप्र/निवडणूक/ उपा. सेलू/ कावी.- परभणी जिल्ह्यातील 
नगरपरिषद , सेलू येथील उपाध्यक्ष यांचेवर दि . २७-०२-२०१५ 
रोजी अविश्वास ठराव मंजुर झाल्याने दि . १७-०३ - २०१५ रोजी 
आयोजित केलेल्या विशेष सभेमध्ये श्री . पवन हेमंतराव आडळकर 
यांची नगरपरिषद , सेलू येथे बिनविरोध उपाध्यक्ष म्हणून निवड 
झालेली आहे . 


१ . 


नगरपरिषद सेलू 


श्री . पवन हेमंतराव आडळकर 


परभणी, १९ मार्च २०१५ . 


करिता महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी 
अधिनियम , १९६५ अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये मी , सचिन्द्र प्रताप सिंह , 


सचिन्द्र प्रताप सिंह , 
जिल्हाधिकारी, परभणी . 


१ 


औ. भाग १ अ ( असा) - १ 
प्रकाशक , मुद्रक व संपादकः व्यवस्थापक , श्री . संतोष मारूती ढवळे , शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद यांनी 

शासकीय मुद्रणालय , औरंगाबाद येथून प्रकाशित केले . 


प्रकाशक,मुटकवसंपादकः व्यवस्थापक,श्री.संतोष मारूती दवले,शासकीय मुख्यालय, 


